मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी 
लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची 
तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साजेसू २३२०/प्र.क्र.६८/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ९ सप्टेंबर, २०२० 
शासन परिपत्रक 
मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक 09.09.2020 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त 
(additional 0॥0५91018) ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” येथे 
जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही 
२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
१९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, निवडश्रेणी लघुलेखकांची प्रस्तुत दिनांक ०१.०१.२०२० 


रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त (additional 00५9018) ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखक 
संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. तसेच 
यासंदर्भात संबंधित निवडश्रेणी लघुलेखकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील मुद्दयांबाबतची 
माहिती विभागातील अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह या विभागाकडे दिनांक ३०.०९.२०२० पर्यंत 
पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर 
असल्याचे गृहित धरुन अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक 2oooRo8 4999330300 असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


G aj anan B h j mM rao DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = General Administration Department 


G Uurav Date: 2020.09.09 17:14:40 +05'30' 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : साजेस २३२०/प्र.क्र.६८/१४-अ, दिनांक ९ सप्टेंबर,२०२० 


मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेण 


अ.क्र विभागाचे नांव श्री/ निवडश्रेणी मराठी/ | प्रवर्ग | जन्मदिनांक स्थानिक सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
. श्रीमती | लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी पदोन्नतीचा दिनाक दिनांक 


दिनांक १.१.२०१९ रोजी निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत असलेले निवडश्रेणी लघुलेखक 
ह ह कला eae Sheen 


4g श्रीमती ।वि.नि.कुलकर्णी मराठी खुला १५-०८-१९६२ ०९-०५-२०१९ ३१-०८-२०२० 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग निवळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली. 


